Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 


Wawa जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकत प्रकाशन 


वर्ष ९, अंक 99 | शनिवार, एप्रिल १, २०२३/ चैत्र ११, शके १९४५ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अ--नागपूर विभागीय पुरवणी 
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१. 


विभागीय आयुक्त, यांजकडून 


वाचा :- (१) मा. सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र. रानिआ-२०१६-उ.नि.ख--प्र.क्र.१३ संगणकीकरण दिनांक 
०७ सप्टेंबर २०२१. 
(२) जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे पत्र क्रमांक-म.स.-जि.प.पं.स. निवडणूक-कावि-२०१-२०२२, दिनांक २७ जून २०२२. 
आदेश 

क्रमांक -विशा-आस्था-कार्या-१०(३)-कावि-३३५-२०२३.-- 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमांतर्गत जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२१-२०२२ अन्वये, गोंदिया 
जिल्हयांची निवडणूक दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ व दिनांक १८ जानेवारी, २०२२ रोजी झालेली आहे व मतमोजणी दिनांक १९ जानेवारी, २०२२ रोजी 
झालेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या नामनिर्देशनपत्रासोबत निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे, 

आणि ज्याअर्थी, संदर्भिय क्रमांक (2) अन्वये जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी या कार्यालयास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, निवडणूक लढविणा-या 
उमेदवारांनी निवडणूक निकाल जाहीर झाल्याचा दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत विहीत नमुन्यातील निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर केला 
नाही. त्यामुळे मा. राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी निवडणूक 
लडविणारे उमेदवारांकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परषिद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम १५ (ब) (१) नुसार “ एखाद्या व्यक्‍तीने मा. राज्य 
निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेत आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केले आहे आणि अशा 
कसूरीसाठी तिच्याकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही अशी खात्री पटत असेल तर अशी व्यक्ती जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून राहण्यास 
किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लडविण्यास fre ठरेल” अशी तरतूद आहे. संदर्भ क्रमांक (१) नुसार सदर उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याकरीता 
विभागीय आयुक्त हे सक्षम अधिकारी आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०२१-२०२२ मध्ये केलेल्या खर्चाचे विहीत मुदतीत हिशोब सादर न केलेल्या संबधित 
उमदेवारांना नोटीस देऊन दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुनावणी घेण्यात आली आहे. सदार सुनावणीस खालीलप्रमाणे उमदेवार गैरहजर होते; 


ना.-एक-अ-१ (१५०७). ( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १, २०२३/ चैत्र ११, शके १९४५ 


त्याअर्थी, निवडणूक लडविणा-या अशा उमेदवारांनी मा. राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने, 


निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करण्यास कसूर केले आहे आणि अशा कसूरीसाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही यांची खात्री 


पटली आहे; 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट मधील रकाना क्रमांक (४) मध्ये नमूद जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०२१-२०२२ मध्ये निवचिक गटातून 


निवडणूक लडविणा-या उमदेवारांना, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, अधिनियम १९६१ चे कलम १५ (ब) (१) तसेच मा. राज्य निवडणूक 
आयोगाचे संदर्भिय आदेश क्र. (१) अन्वये, मी, विजयलक्ष्मी बिदरी, विभागीय आयुक्‍त, नागपूर या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरीता, 


जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास fe घोषित करीत आहे. 


24 


तालुका 


(२) 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
गोंदिया 
आमगाव 
सालेकसा 
सालेकसा 
गोरेगाव 
गोरेगाव 
गोरेगाव 
तिरोडा 
तिरोडा 
तिरोडा 
तिरोडा 
तिरोडा 
तिरोडा 


निर्वाचन गट 


क्र. व नाव 
(३) 
०१-बिरसोला 
०२-पांजरा 
०३-काटी 
०३-काटी 
०३-काटी 
०४-धापेवाडा 
०५-पांढराबोडी 
०५-पांढराबोडी 
०८-रतनारा 
०९ -एकोडी 
१०-पिंडकेपार 
१०-पिंडकेपार 
१०-पिंडकेपार 
११-कुडवा 
११-कुडवा 
१३-खमारी 
१३-खमारी 
१४-फुलचुर 
१४-फुलचुर 
१४-फुलचुर 
१४-फुलचुर 
१४-फुलचुर 
१७-गोरठा 
२१-पिपरीया 
२३-कारुटोला 
२७-कु-हाडी 
२७-कु-हाडी 
२९-निम्बा गट 
३० अर्जुनी 
३१-सेजगाव 
३१-सेजगाव 
३१-सेजगाव 
३१-सेजगाव 


परिशिष्ट 
उमेदवारांची नावे 


(४) 
बबीता पुरुषोत्तम देवधारी 
सकुबाई पुनाराम उईके 
विजेंद्र चंदनलाल कोडापे 
सुरेश मुलचंद टेकाम 
हसनलाल काशीलाल टेकाम 
डुमन बुधन धुर्वे 
बबीता प्रमोद गजभिये 
साधना चंदनलाल गजभिये 
निलेश्वरी रंजित बनोटे 
देयकाबाई नंदलाल वरकडे 
निशा सुरेंद्र गेडाम 
अर्चना सिध्दार्थ नांदगाये 
रामेश्‍वरी मुकेश बोमचेर 
अनिल निलम कोडापे 
शालीकराम नजरु परतेती 
लता रोशन ईळपाचे 
वनिता विश्‍वनाथ मडावी 
तरुण लखन कनोजिया 
भुपेशकुमार रुपचंद गायधने 
कृष्णाजी फकीराजी बावणे 
गंगाराम दवनाजी बावनकर 
विनोदकुमार अभिमन्यु मेश्राम 
विजयकुमार मोतीराम नागपुरे 
माधुरी सुरेश वैद्य 
सुरेखा मधुकर बागडे 
बाबुलाल होकटू पंचभाई 
विजेंद्र मालिकराम मेश्राम 
दिनेश हेमराज वाघमारे 
मुलचंद यादोराव भोयर 
हिरेद्र दिनदयाल चौधरी 
हावसीलाल धोंडू बोपचे 
हरिचंद्र श्रावण रहागंडाले 
मेघा नरेंद्र रंगारी 


३२-सुकडीडाक 


गजानन वासुदेव सुदव रेवतकर 


उमेदवारांचा पत्ता 


(4) 
रा. भाद्याटोला, ता. जि. गोंदिया 
रा छिपीया, ता जि. गोंदिया 
रा. बाजारटोला, ता. जि. गोंदिया 
रा. बाजारटोला, ता. जि. गोंदिया 
रा. दासगाव खुर्द, ता. जि. गोंदिया 
रा. किन्ही, ता. जि. गोंदिया 
रा पांढराबोडी, ता जि. गोंदिया 
रा. पांढराबोडी, ता. जि. गोंदिया 
रा. चुलोद, ता. जि. गोंदिया 
रा. टिकातपुर, ता. जि. गोंदिया 
रा. पिंडकेपारा, ता. जि. गोंदिया 
रा नंगापुरा ANT, ता जि. गोंदिया 
रा. नंगापुरा ANT, ता. जि. गोंदिया 
रा.गोंडीटोला, ता. जि. गोंदिया 
रा. खर्रा, ता. जि. गोंदिया 
रा. खमारी, ता. जि. गोंदिया 
रा हलबीटोला (खमारी), ता जि. गोंदिया 
रा. फुलचूरटोला, ता. जि. गोंदिया 
रा. फुलचुरटोला, ता. जि. गोंदिया 
रा. फुलचुरनाका, ता. जि. गोंदिया 
रा. फुलचुरनाका, ता. जि. गोंदिया 
रा फुलचूरटोला, ता जि. गोंदिया 
मु. खुर्शीपारटोला, पो. चिरचाळबांध ता. आमगाव जि. गोंदिया 
मु. जमाकुडो, पो. दरेकसा, ता. सालेकसा, जि. गोंदिया 
मु. नवाटोला, पो. बिजेपार, ता. सालेकसा, जि. गोंदिया 
मु. आसलपानी, पो. तिमेझरी, ता. गोरेगाव, जि. गोंदिया 
मु. बोरगाव, पो. कवलेपाडा, ता.गोरेगाव, जि. गोंदिया 
मु. निंबा, पो. तेढा, ता. गोरेगाव, जि. गोंदिया 
रा. चादोरी खुर्द, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 
रा. काचेवाणी, ता.तिरोडा, जि. गोंदिया 
रा. काचेवाणी, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 
रा डबेटोला, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 
रा. काचेवाणी, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 
रा. इंदोरा खुर्द, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १, २०२३/ चैत्र ११, शके १९४५ 3 


परिशिष्ट--चालू 

(१) (२) (३) (४) (५) 

३५ तिरोडा ३३-ठाणेगाव चंद्रकला राधेश्याम कटरे रा.डोंगरगाव, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 

३६ तिरोडा ३४-कवलेवाडा रमन फेकल मेश्राम रा. घाटकुरोडा, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 

३७ तिरोडा ३४-कवलेवाडा संदीप बळीराम सोनवाने रा. घोगरा, पो. मुंडीकोटा ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 

३८ तिरोडा ३५-सरांडी वर्षा नारद मलकाम रा. येडमाकोड,पो. केसलवाडा, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 

३९ तिरोडा ३५-सरांडी प्रतिमा तेजराम सलामे रा. खैरी, पो. नवेझरी, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 

४० तिरोडा ३६-वडेगाव विना अजय भांडरकर रा. पो. नवेझरी, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 

४१ अर्जुनी- ४७-गोठणगाव मिथुन हरिशचंद्र टेंभुर्ण मु. गोठणगाव, ता. अर्जनी मोरगाव ता. जि. गोंदिया 
मोरगाव 

४२ अर्जुनी ४८-नवेगांव बांध योगिता सुनिल सांगोळकर मु. पो. नवेगाव बांध, ता. अर्जुनी मोरगाव, जि. गोंदिया 
मोरगाव 

४३ अर्जुनी ४९-बोडगावदेवी संतोष शालिकराम मेश्राम मु. पो. बोंडगाव/देवी, ता. अर्जुनी मोरगाव, जि. गोंदिया 
मोरगाव 

४४ अर्जुनी ५२-महागाव दुर्गा नारायण ठाकरे मु. पो. महागाव, ता. अर्जुनी मोरगाव, जि. गोंदिया 
मोरगाव 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२. 


वाचा :- (१) मा. सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र. रानिआ-२०१६-उ.नि.ख--प्र.क्र.१३ संगणकीकरण दिनांक 
०७ सप्टेंबर २०२१. 


(२) जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे पत्र क्रमांक-म.स.-जि.प.पं.स. निवडणूक-कावि-२०१-२०२२, दिनांक २७ जून २०२२. 
आदेश 


क्रमांक -विशा-आस्था-कार्या-१०(३)-कावि-३३६-२०२३.-- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमांतर्गत जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२१-२०२२ अन्वये, गोंदिया 
जिल्हयांची निवडणूक दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ व दिनांक १८ जानेवारी, २०२२ रोजी झालेली आहे व मतमोजणी दिनांक १९ जानेवारी, २०२२ रोजी 
झालेली आहे; 


सार्वत्रिक निवडणूक लढविणा 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक -या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या नामनिर्देशनपत्रासोबत निवडणूक खर्चाचा हिशोब 


दिवसांचे ‘ 


निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे; 


आणि ज्याअर्थी, संदर्भिय क्रमांक (2) अन्वये जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी या कार्यालयास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, निवडणूक लढविणा-या 
उमेदवारांनी निवडणूक निकाल जाहीर झाल्याचा दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत विहीत नमुन्यातील निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर केला 
नाही. त्यामुळे मा. राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी निवडणूक 
लडविणारे उमेदवारांकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे, 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परषिद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम १५ (ब) (१) नुसार “ एखाद्या व्यक्‍तीने मा. राज्य 
निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेत आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केले आहे आणि अशा 
कसूरीसाठी तिच्याकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही अशी खात्री पटत असेल तर अशी व्यक्ती जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून राहण्यास 
किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लडविण्यास fre ठरेल” अशी तरतूद आहे. सदर्भ क्रमांक (१) नुसार सदर उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याकरीता 
विभागीय आयुक्त हे सक्षम अधिकारी आहेत; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०२१-२०२२ मध्ये केलेल्या खर्चाचे विहीत मुदतीत हिशोब सादर न केलेल्या संबधित 
उमदेवारांना नोटीस देऊन दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुनावणी घेण्यात आली आहे. सदर सुनावणीस एकूण ५३ पैकी ९ उमेदवार हजर होते; 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १, २०२३/ चैत्र ११, शके १९४५ 


एकूण ९ उमेदवारांपैकी ५ उमेदवारांनी खर्चाचा हिशोब सादर केला परंतु निवडणूक खर्चाचा हिशोब उशीरा सादर करणेसाठी त्यांचेकडे योग्य 


कारण किंवा समर्थन नाही; 


त्याअर्थी, निवडणूक लढविणा-या अशा उमेदवारांनी मा. राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने, 


निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करण्यास कसूर केले आहे आणि अशा कसूरीसाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही यांची खात्री 


पटली आहे; 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट मधील रकाना क्रमांक (४) मध्ये नमूद जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०२१-२०२२ मध्ये निवचिक गटातून 


निवडणूक लडविणा-या उमदेवारांना, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, १९६१ चे कलम १५ (ब) (१) तसेच मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे 
संदर्भिय आदेश क्र. (१) अन्वये, मी, विजयलक्ष्मी बिदरी, विभागीय आयुक्‍त, नागपूर या आदेशाच्या दिनांकापसून पाच वर्षाच्या कालावधीकरीता, जिल्हा 
परिषद सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास fire घोषित करीत आहे. 


परिशिष्ट 


उमेदवारांची नावे 


(४) 


प्रेमलाल बाबुलाल सरयाम 


भावना आनंद बोरकर 


सारीका विजय मेश्राम 


खेलनबाई मुकेशकुमार इनवाते 


कल्पना राम कृष्ण मडावी 


लोकचंद चैतराम बिसेन 
मुकेश मदन मेश्राम 


भुमेश्‍वरी खडकसिंग अंबुले 


अ. क्र. तालुका निर्वाचन गट 
क्र. व नाव 
(१) (२) (३) 
१ गोंदिया ०४-धापेवाडा 
२ गोंदिया ०८-रतनारा 
३ गोंदिया १२-आसोली 
४ गोंदिया २१-पिपरीया 
५ गोंदिया २३-कारुटोला 
६ गोंदिया २४-शहारवाणी 
9 तिरोडा ३०-अर्जुनी 
८ तिरोडा ३२-सुकडीडाक 
९ तिरोडा ३२-सुकडीडाक 
नागपूर : 


दिनांक २७ मार्च, २०२३. 


रामकृष्ण वासुदेव शेंडे 


उमेदवारांचा पत्ता 


(4) 
रा. किन्ही, ता. जि.गोंदिया 
रा. रतनारा, ता जि. गोंदिया 
रा. मोरवाही, ता जि. गोंदिया 


मु. मुरकुडोह, पो. दरेकसा, ता. सालेकसा, जि. गोंदिया 


रा. कडोतीटोला, पो. मक्‍्काटोला, ता.सालेकसा, जि. गोंदिया 


मु. खाडीपार, पो. कु-हाडी, ता. गोरेगाव, जि. गोंदिया 


रा परसवाडा, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 


रा. भजेपार, पो. वडेगाव ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 
रा. चुरडी, ता. तिरोडा जि. गोंदिया 


विजयलक्ष्मी बिदरी, 
विभागीय आयुक्‍त, 
नागपूर. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


